मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी 
कंपनीस माहे ऑगस्ट २०२० ते माहे जुले 
२०२१ या कालावधीकरीता केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-६/पोल-३ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०२२ 


१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस HIF WAT. यांच्या दरम्यान झालेला 
करार दि.१७.११.२००९. 

२. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय क्र.७%)-मातंस ०८०/४/२०१४- 0/0 
DIRECTORATE OF ॥-9॥ (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, 
दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५ 

४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, 

दि.२५.०७.२०१६,  दि.२५.०७.२०१७,  दि.१३.१२.२०१८,  दि.१६.०८.२०१९, 
दि.२१.०१.२०२०, दि.०२.०७.२०२० व दि.२८.०४.२०२१. 

. मे. प्राईस वॉटर हाऊस HUF प्रा.ळी. यांचे दि.०८.०७.२०२१ रोजीचे पत्र. 

६. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. यांचे दि.०६.०८.२०२१ रोजीचे पत्र. 

७. पोलीस उपायुक्‍त (अभियान), पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. DCP/ OPS/ 

१५७०/२०२१, दि.०१.११.२०२१ व क्र. DCP/OPS/828/2022, दि.२४.०२.२०२२. 
. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-६/पोल-३, दि.२३.०३.२०२२. 


o~ 
ae 


io 


प्रस्तावना :- 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती केली 
आहे. शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२८.०४.२०२१ अन्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एक व्यवस्थापकीय सल्लागारास व एक वरिष्ठ सल्लागारास 
पूर्णवेळ तत्त्वावर दि.०१.०८.२०२० ते दि.३१.०७.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माहिती 
तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय 
करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन माहे ऑगस्ट २०२० 
ते माहे जून २०२१ या अकरा महिन्यांच्या कालावधीसाठी व जुलै २०२१ या महिन्यात पाहिलेल्या कामाची 
देयके उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.५ व ६ येथील नमूद दि.०८.०७.२०२१ व दि.०६.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये 
सादर केली आहेत. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.८ येथे नमूद दि.२३.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-६/पोल-३ 


रु.८२,७०,८५६/- इतक्या रकमेची देयके मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात आली 
होती. तथापि, सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात सदर उद्दिष्टाखाली निधी शिल्लक नसल्यामुळे निधी 
वितरीत करण्यात आला नाही. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन नणय निर्णय :- 


मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने माहे ऑगस्ट २०२० ते माहे जुलै २०२१ 


या बारा महिन्यांच्या काळावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी wets तपशिलप्रमाणे 


(मानधन, इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.८२,७०,८५६/- (रुपये ब्याऐंशी लाख सत्तर हजार 


आठशे छपन्न फक्त) इतक्या रकमेची देयके मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.८ येथील दि.२३.०३.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत 


Mumbai CCTV Project (August 2020 - July 2021) 
Man Deploym Applicable OPE Total 
a Peri Month Resource वाया Month ent Amount per Sub Total GST @ Claimed poe aa 
od 2 Name Seca Rate (Percenta Resource (INR) 18% ह 
(INR) ge) (INR) (INR) CNR) 
— % 1१ जट 
A Ea ट [=] E F G H=FxG I 00000 K ee 
Abul Zaidi त. 3,06,900 100% 3,06,900 
1 Aug-20 Ra Seni 5,84,100 1,05,138 = | 6,89,238 
Abul Zaidi rapt tan , 3,06,900 100% 3,06,900 
2 Sep-20 - - 5,84,100 1,05,138 pe 6,89,238 
Ravi Senior क़ 
Kumar Consultant 5777200 10060 51/77/7200 
Abul Zaidi pena 3,06,900 100% 3,06,900 
3 Oct-20 Rai Senior . 5,84,100 1,05,138 Zz 6,89,238 
Kumar Consultant 2779200 10070 #371 200 
Aug. Abul Zaidi pee t 3,06,900 100% 3,06,900 
4 202 Nov-20 Rai Senior 5,84,100 1,05,138 la) 6,89,238 
० Kumar Consultant 2777200 100% 2772200 
to ग 
Mar. Abul Zaidi ee 3,06,900 100% 3,06,900 
5 2021 Dec-20 Rai Seniar झा का = 5,84,100 1,05,138 Ea 6,89,238 
Kumar Consultant 3779200 1008 22 L208 
Abul Zaidi त. 3,06,900 100% 3,06,900 
a Jan-21 Ravi Senior 7 5,84,100 1,05,138 Ee 6,89,238 
Kumar Consultant 277,200 10070 2777200 
Abul Zaidi apenas ह 3,06,900 100% 3,06,900 
7 Feb-21 Rai Senior 5,84,100 1,05,138 a 6,89,238 
Kumar Consultant 2:77,200 100% 2377;200 
Abul Zaidi ae 3,06,900 100% 3,06,900 
प Mar-21 Ravi Seni 5,84,100 1,05,138 a | 6,89,238 
Abhishek Managing % 
Apr-21 Dist coneullant 2200990 ad ani 84,100 1,05,138 = 6,89,238 
a p Kedar Senior . 5,84, 305,13) 89,23 
Sane Consultant 2:77,200 4000 #71200 
Apr. र 7 
2021 Abhishek | Managing 3,06,900 100% 3,06,900 
10 to May-21 peat Consultant 84,100 1,05,138 शि 6,89,238 
4 Kedar Senior ; 5,84, 305,13) 89,23 
Jun. Sane “लाक 2,77,200 100% 2,77,200 
oe Abhishek Managing 3,06,900 तके कत 
Dixit Consultant 00,9 2 3,00,9 
8 June-21 Kedar Senior 5,84,100 1,05,138 a 6,89,238 
aie Consultant 27200 100% 277:200 
Abhishek Managing % 
12 Jul. July-21 Dist ponent ae sl a 84,100 1,05,138 Ls | 6,89,238 
2021 vy Kedar Senior 7 कु प्रण 5:94, 705.13 199,23 
Sane Consultant 277,200 10070 2777200 
Total 70,09,200 70,09,200 12,61,656 | oo | 82,70,856 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-६/पोल-३ 


२. अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत 
आहे. 


ब) संदर्भ क्र.५ व ६ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्‍कम 
देण्यात येत आहे. सदर रकमेमध्ये माहे ऑगस्ट, २०२० ते माहे जुले, २०२१ या चार महिन्यांसाठी 
१८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आहे असे निदर्शनास आल्यास अशी जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 


ड) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५- 
पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, 
महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व 
अ.क्र.२७अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाने 
निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५३११३००४४८३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RUPALISANJOG (1:00): यामा, 
KABARE st |AABBF02A74864A468 1399FE663D8FBDE 


1९100 KABARE 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-६/पोळल-३ 


प्रत, 
१. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 
२. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / ळेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


